मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्याकडून 
भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची 
रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विज्ा-१ब, दि. ०९.०१.२०१३ 
२) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विजा-१ब, दि. 02.02.2093. 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०३१३/प्र.क्र.१६३/विठा-१ब, दि. ११.१०.२०१३ 
४) शासनपत्र गृह विभाग क्र. बीजीटी १०१५/प्र.क्र.६१/१५/अर्थसं-१,दि.०१.०८.२०१५ 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. २९.०३.२०१४. 
) 
) 
) 
) 


६) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स 06, 94/9..988/faan-94, दि. 90.08.2094, 
७) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. ३०.०१.२०१६. 
८) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. २२.०२.२०१६. 
९) शासन पत्र क्र. एनएएक्स ०२१५/प्र.क्र.६२/विज्ञा १ ब, दिनांक १९.०३.२०१६. 

१०) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. ०४.०१.२०१७ 
99) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विश्ा १ ब, दि. १६.०२.२०१८ 
92) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. १३.०३.२०१८ 
93) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. 20.02.2098 
) 
) 


१४) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विञा १ ब, दि. १.०८.२०१९ 
१५) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं २१ अ/१९५/हेलीकॉप्टर 
/१४४/२०१७ दिनांक १९.९.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच जवानांची 
ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना खाद्यसामुग्री पुरविणे, 
संशयित भागाची पाहणी करणे इ. साठी मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड यांच्याकडून डॉफिन-एन हे 
हेळीकॉप्टर वेट लिजवर घेण्यात आले आहे. याबाबत सदर कंपनी सोबत करार करण्यात आलेला आहे. 
सदर हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची थकीत रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक आहे. सदर भाड्याची रक्‍कम पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेळीकॉप्टरचे दि. १.३.२०१९ ते दि. ३१.७.२०१९ या पाच महिन्याच्या कालावधी 
दरम्यानचे थकीत भाडे अदा करण्यासाठी रु. ७,५०,४८,०००/- (सात कोटी पन्नास लाख अठ्ठेचाळीस हजार 
रुपये फक्त) एवढी रक्‍कम मंजूर अनुदानातून अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, 


सदर निधी दिनांक ३१.०३.२०२० पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई / पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 


यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस 
दल (२०५५०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० साठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
खर्च भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने, निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक 
दि.१.४.२०१९ च्या मधील निदेशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१११९१४५३५६६४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ee Digitally signed by Vijay Damodar Patil 
V 1] a y D a Mm (0 d a r ie सा कवी वल नी Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab 10bb42793fc26 
p a t | | €3838113296e7ff812051f6f, cn=Vijay Damodar Patil 
Date: 2019.11.19 15:00:01 +05'30' 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

६. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव 

७. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

९. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
१०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
१२.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३.अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
१५.पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
१६.जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया. 

१७.पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

१९.गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव 

२०.निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


